RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष २ अंक २० ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २, २०१६ / श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक , महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. XXXVIII OF 2016 . 


A BILL 


TO PROVIDE FOR REPEAL OF CERTAIN STATE ENACTMENTS . 


; 


सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३८ . 

विवक्षित राज्य अधिनियम निरसित करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, विवक्षित राज्य अधिनियम निरसित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या 
सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे : 
१ . या अधिनियमास, महाराष्ट्र निरसन अधिनियम , २०१६ असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 
२ . यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले अधिनियम याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत . विवक्षित 

अधिनियमांचे 

निरसन . 
३ . या अधिनियमान्वये कोणताही अधिनियम निरसित केल्यामुळे , त्याचा, 

ज्या कोणत्याही 

इतर 

अधिनियमात व्यावृत्ति . 
तो लागू करण्यात आला असेल , तो समाविष्ट करण्यात आला असेल किंवा त्याचा उल्लेख करण्यात आला 
असेल, त्यावर परिणाम होणार नाही 

( १ ) 


• 


भाग पाच ३७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, ऑगस्ट २, २०१६/ श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


आणि या अधिनियमामुळे, या अगोदरच केलेली किंवा करू दिलेली कोणतीही गोष्ट किंवा या अगोदरच 
संपादन केलेला कोणताही हक्क किंवा मालकी हक्क , प्राप्त झालेले कोणतेही आबंधन किंवा पत्करलेली जबाबदारी , 
किंवा त्यासंबंधातील कोणतीही उपाययोजना किंवा कामकाज, किंवा कोणतेही कर्ज, शास्ती, आबंधन, जबाबदारी , 
दावा किंवा मागणी यांत दिलेली सूट किंवा केलेली मुक्तता, किंवा अगोदरच दिलेली कोणतीही हमी किंवा पूर्वीच्या 
कोणत्याही कृत्याचाकिंवा गोष्टीचा पुरावा यांची वैधता, अवैधता , प्रभाव किंवा परिणाम यास बाध येणार नाही. 

तसेच, या अधिनियमामुळे, विधीचे कोणतेही तत्त्व किंवा नियम किंवा प्रस्थापित क्षेत्राधिकार , वाद , प्रतिवादाचे 
स्वरूप किंवा त्याचा क्रम , प्रथा किंवा कार्यपद्धती किंवा प्रचलित रिवाज , रूढी, विशेषाधिकार, निबंध, माफी, पद 
किंवा नेमणूक या गोष्टीस बाध येणार नाही, मग, त्या गोष्टी अनुक्रमे याद्वारे निरसित केलेल्या कोणत्याही अधिनियमान्वये 
संमत केलेल्या असल्या किंवा त्यांस अशा अधिनियमात मान्यता मिळालेली असली किंवा त्या अशा अधिनियामातून 
निष्पन्न झालेल्या असल्या तरी हरकत नाही. 

तसेच , या अधिनियमान्वये कोणताही अधिनियम निरसित केल्यामुळे , सध्या अस्तित्त्वात किंवा अंमलात 
नसलेला कोणताही क्षेत्राधिकार , पद, रूढी, जबाबदारी, हक्क , मालकीहक्क , विशेषाधिकार, निबंध, माफी , रिवाज , 
प्रथा, कार्यपद्धती किंवा इतर बाब किंवा गोष्ट पुन्हा अस्तित्त्वात किंवा अंमलात येणार नाही. 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, ऑगस्ट २, २०१६ / श्रावण ११ , शके १९ ३८ 


अनुसूची 


( कलम २ पहा ) 


अनु . वर्ष क्रमांक 


संक्षिप्त नाव 


क्र . 


( १ ) ( २ ) 


१ १८७६ 


२ १८८२ 


३ १८८८ 


४ १८ ९ ८ 


५ १ ९ १८ 


६ 


१ ९ २२ 


१ ९ ३३ 


८ १ ९ ३५ 


९ 


१ ९ ३६ 


१० 


१ ९ ३८ 


११ 


१ ९ ३ ९ 


१२ १ ९ ४५ 


१३ १ ९ ४८ 


१४ १ ९ ४८ 


१५ १ ९ ५० 


( ३ ) 

( ४ ) 
१५ महाराष्ट्र नगरपालिका ऋणपत्र अधिनियम . 

७ महाराष्ट्र लँडिंग व व्हार्फेज फी अधिनियम . 
१२ मुंबई शहर नगरपालिका ( पुरवणी ) अधिनियम , १८८८ . 
१ मुंबई शहर नगरपालिका गुंतवणुकीबाबत अधिनियम, १८ ९ ८ . 
६ महाराष्ट्र परकीय इसमांच्या अपात्रतेबाबत अधिनियम . 
११ कैद्यांची ओळख पटवणे (मुंबई सुधारणा ) अधिनियम, १९ २२. 
२० इलाखा शहर नादारी (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९ ३३. 
२१ कैद्यांची ओळख पटवणे ( मुंबई दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , १९ ३५. 
१५ भारतीय लुनसी, मुंबई जिल्हा नगरपालिका आणि मुंबई बरो नगरपालिका ( सुधारणा) 

अधिनियम , १९ ३६ . 
१८ भूमि संपादन ( मुंबई सुधारणा ) अधिनियम, १९ ३८ . 
१५ इलाखा शहर नादारी व प्रांतिक नादारी (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९ ३९ . 
२० भूमि संपादन (मुंबई सुधारणा ) अधिनियम , १९ ४५ . 
२२ महाराष्ट्र निर्वासित अधिनियम . 
५१ इलाखा शहर नादारी (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९ ४८ . 

७ मुंबई नगरपालिका (हद्दी वाढविण्याबाबत ) अधिनियम, १९ ५० . 
६८ मुंबईचा बिगर अनुसूचित ( अंशतः वगळलेल्या ) क्षेत्रांना कायदे लागू करण्याबाबत 

अधिनियम , १९ ५४. 
१६ प्रांतिक लघुवाद न्यायालये ( दावे कायदेशीर ठरविण्यासंबंधी) अधिनियम , १९ ५५. 
५८ मुंबई म्युनिसिपल ( हद्दी आणखी वाढविणे आणि अनुसूची बबअ ) ( सुधारणा) 

अधिनियम , १९ ५६. 
१ सर चिनुभाई माधवलाल रणछोडलाल बॅरोनसी अधिनियम (रद्द करण्याबाबत ) 

अधिनियम , १ ९ ५६. 
३६ सर ससून जेकब डेव्हिड बॅरोनसी ( रद्द करण्याबाबत ) अधिनियम , १९ ५७. 
४६ मुंबई नगरपालिका सदस्यांची अपात्रता ( शंका निरसन ) अधिनियम , १ ९ ५८ . 
४८ मुंबईच्या शर्यतीच्या जागांबद्दल लायसेन्स देण्याबाबत आणि मुंबई पण कर ( व्याप्ती वाढविणे 

व सुधारणा यांबाबत ) अधिनियम, १९ ५८ . 
९ सर करीमभाई इब्राहिम बॅरोनसी (रद्द करणे व विश्वस्त मालमत्तेची वाटणी ) 

अधिनियम , १९ ५ ९ . 
८ मुंबई नगरपालिका कर आणि नगर स्थावर मालमत्ता कर ( बृहन्मुंबईच्या वाढविण्यात आलेल्या 

उपनगरांतील विवक्षित क्षेत्रांत वैध ठरविण्याबाबत ) अधिनियम , १९ ६० . 
४० नगर स्थावर मालमत्ता कर (रद्द करणे ) आणि सामान्य कर ( कमाल दरात वाढ करणे ) 

अधिनियम , १ ९ ६२ . 


१६ १ ९ ५४ 


१७ १ ९ ५५ 


१८ १ ९ ५६ 


१ ९ १ ९ ५७ 


२० १ ९ ५७ 


२१ १ ९ ५८ 


२२ १ ९ ५८ 


२३ १ ९ ६० 


२४ १ ९ ६१ 


२५ १ ९ ६२ 


भाग पाच ३७-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २, २०१६ / श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२६ १ ९ ६३ 


२७ १ ९ ६४ 


२८ १ ९ ६४ 


२ ९ १ ९ ६५ 


. 


३० १ ९ ६५ 


३१ १ ९ ६५ 


३२ १ ९ ६५ 


३३ १ ९ ६६ 


३४ १ ९ ६७ 


३५ १ ९ ६७ 


३६ १ ९ ६७ 


३७ १ ९ ६८ 


३८ १ ९ ६ ९ 


३ ९ १ ९ ७१ 


१० मध्यप्रांत व व-हाडचा डोळ्यांतील मोतीबिंदु काढण्याचेनियमन करण्याबाबत ( महाराष्ट्र 

व्याप्ति व सुधारणा ) अधिनियम , १ ९ ६२. 
१९ नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९ ६४. 
४० मुंबई प्रसूति सहाय्य , हैदराबाद प्रसूति सहाय्य व मध्यप्रांत व व-हाड प्रसूति सहाय्य 

( रद्द करणे ) अधिनियम , १६६४. 
२६ सर कावसजी जहाँगीर बॅरोनसी (रद्द करणे ) अधिनियम , १ ९ ६४ . 
३४ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका आणि नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा) 

अधिनियम , १ ९ ६५ . 
४३ वक्फ ( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , १९ ६५ . 
४ ९ अंबरनाथ मध्यंतरीय नगरपालिका (रचना व कार्ये) वैधकरण अधिनियम , १९ ६५. 
३ बरो नगरपालिका ( इमारती व जमिनी यांवरील विवक्षित कर वैध ठरविणे ) 
अधिनियम , 

१ ९ ६५. 
१ मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मंडळ ( सुधारणा ) अधिनियम १ ९ ६६ . 
४६ मुंबई ग्राम पोलीस ( उप -विभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियुक्त्या व शिस्तभंगाची कार्यवाही 

विधिग्राह्य करणे ) अधिनियम , १९ ६७. 
३५ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९ ६७. 
२३ नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , १९ ६८ . 
३ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९ ६८ . 
१ मुंबई विक्रीकर ( सुधारणा व विधिग्राह्यकरण उपबंध ) अधिनियम, १९ ७० . 
१३ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९ ७० . 
१० महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध (विवक्षित कार्यवाह्यांची विधिग्राह्यता) अधिनियम , १ ९ ७२. 
२५ भारतीय भागीदारीबाबत ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , १९ ७३. 
३ नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९ ७४. 
३२ महाराष्ट्र न्यायालय शुल्क भरण्यासाठी विशेष 

तरतूद 

अधिनियम , १ ९ ७६. 
३३ महाराष्ट्र कुत्र्यांच्या शर्यतींच्या जागांसाठी लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ७६ . 
४२ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम, १९ ७७ . 
२१ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका व नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम, १९ ७९. 
६ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , १९ ८० . 
२० महाराष्ट्र नगरपालिका व महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९ ८०. 
१२ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपालिका 

( सुधारणा ) अधिनियम , १९ ८१. 
६८ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपालिका 

( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , १ ९ ८१. 
६ ९ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपालिका 

( तिसरी सुधारणा) अधिनियम, १९ ८१. 
२७ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपालिका 

( सुधारणा ) अधिनियम , १ ९ ८३. 


४० १ ९ ७१ 


४१ १ ९ ७३ 


४२ १ ९ ७३ 


४३ १ ९ ७५ 


४४ १ ९ ७६ 


४५ १ ९ ७६ 


४६ १ ९ ७७ 


४७ १ ९ ७ ९ 


४८ १ ९ ८० 


४ ९ १ ९ ८० 


५० १ ९ ८१ 


५१ १ ९ ८१ 


५२ १ ९ ८१ 


५३ १ ९ ८३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, ऑगस्ट २, २०१६ / श्रावण ११ , शके १९ ३८ 


५ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) ( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५४ १ ९ ८४ 


५५ १ ९ ८५ 


५६ १ ९ ८७ 


५७ १ ९ ८ ९ 


५८ १ ९९ ० 


७ मुंबई महानगरपालिका, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका व 

महाराष्ट्र नगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १ ९८४ . 
३ मुंबई महानगरपालिका, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका , नागपूर शहर महानगरपालिका व 

महाराष्ट्र नगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९ ८५. 
३८ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका व नागपूर शहर महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९८७. 
२८ महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , १९ ८ ९. 
११ महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , १९९० . 
१२ महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, १९९० . 
१३ महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम, १ ९९ ०. 
३३ नागपूर शहर महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , १९९० . 
१५ महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९९ १. 
२१ महाराष्ट्र नगरपालिका ( नगरपालिकांच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) 

अधिनियम , १ ९९ १ . 
२६ महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , १९९ १. 


५ ९ १९९ ० 


६० १ ९९ ० 


६१ १ ९९ ० 


६२ १ ९९ १ 


६३ १ ९९ १ 


६४ १ ९९ १ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, ऑगस्ट २, २०१६/ श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


- 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 
राज्य शासनाने, महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या सर्व राज्य कायद्यांचे परीक्षण हाती घेण्याचे व उपयोगी 
असतील असे 

राखून 

ठेवण्याची गरज असणारे कायदे आणि निरसित करण्याची गरज असलेले जुने व कालबाह्य 
कायदे यांची शिफारस करण्याचे निदेश, महाराष्ट्र राज्य विधि आयोगास दिले होते , आणि त्यानुसार , महाराष्ट्र 
राज्य विधि आयोगाने, निरसित करावयाचे आणि उपयोगी म्हणून राखून ठेवावयाचे असे मुंबई अधिनियम , मुंबई 
विनियम व महाराष्ट्र अधिनियम यांची यादी सुचविणारे १० अहवाल सादर केले आहेत . महाराष्ट्र राज्य विधि 

आयोगाचे अहवाल विचारात घेतल्यानंतर आणि संबंधित अधिनियमांची अंमलबजावणी करणारे संबंधित प्रशासकीय 
विभाग यांच्याशी विचारविनिमय करून संविधि पुस्तक सुटसुटीत व संबद्ध करण्यासाठी विवक्षित जुने व कालबाह्य 
अधिनियम निरसित करणे इष्ट वाटते . 


जे अधिनियम अंमलात असण्याचे बंद करावयाचे आहेत किंवा जे, जुने आणि कालबाह्य झाले आहेत 
किंवा स्वतंत्र अधिनियम म्हणून ज्यांचा अंमल चालू ठेवणे अनावश्यक झाले आहे, अशा अधिनियमांना , एक 
उपाय म्हणून निरसित करण्याचे या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केले आहे . 


विधेयकाच्या खंड ३ मध्ये, या प्रकारच्या विधेयकात नेहमी अंतर्भूत असलेली सावधगिरीची तरतूद म्हणून 
विवक्षित कार्यवाहींच्या व्यावृत्तीसाठीची तरतूद अंतर्भूत आहे. 


२ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३० जुलै , २०१६ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री . 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक २ ऑगस्ट , २०१६ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


